राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास vd वित्त निगम, 
नवी दिल्ली (N.M.D.F.C.) यांच्याकडून रु.५००.०० 
कोटी कर्ज घेण्यासाठी मौलाना आझाद 
अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळास 
शासन हमी देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय- क्र. शाहमी-२०२३/अल्पसंख्याक/प्र.क्र.०१/अर्थबळ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ०५ एप्रिळ, २०२४. 


वाचा: १) शासन निर्णय,वित्त विभाग, क्र. शाहमी-१०९९/प्र.क्र.६८/शा.हमी,दि ५/११/१९९९ 
२) शासन निर्णय,वित्त विभाग, क्र. शाहमी-१००८/प्र.क्र.१८/शा.हमी,दि २८/०४/२००८ 
३) शासन निर्णय,वित्त विभाग, क्र. शाहमी-२०२३/न वि वि/प्र.क्र.६४/अर्थबळ,दि ०८/०९/२०२३ 
8) शासन निर्णय - क्र. शाहमी-२०२३/अल्पसंख्याक/प्र.क्र. ०१/अर्थबळ दि.०९/०१/२०२४ 


प्रस्तावना - 
मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाकडून राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास 
तथा वित्त निगम,नवी दिल्ली (NMDFC) यांच्या सहकार्याने मुदत कर्ज योजना,डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम 
शैक्षणिक कर्ज योजना व सुक्ष्म पतपुरवठा योजना राबविण्यात येतात. या कर्ज योजनासाठी राष्ट्रीय 
अल्पसंख्याक विकास एवं वित्त निगम, नवी दिल्ली (NMDEC) कर्ज निधी उपलब्ध होतो. राष्ट्रीय 
अल्पसंख्याक विकास तथा वित्त निगम, नवी दिल्ली (NMDFC) यांच्याकडून कर्ज घेण्यासाठी शासनाने 
अनु क्र.२ येथील शासन निर्णान्वये शासन हमीच्या रकमेत रु.२० कोटीवरुन रु ३० कोटी करण्यात 
मान्यता दिली आहे. मंत्रिमंडळाने दिनाक २९/११/२०२३ च्या बैठकीत राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास तथा 
वित्त निगम, नवी दिल्ली (NMDFC) यांच्याकडून कर्ज घेण्यासाठी मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक 
विकास महामंडळाची शासन हमीची मर्यादा ८ वर्षासाठी रू. ३०.०० कोटी वरून रु.५००.०० कोटी 
करण्यासाठी मंजूरी दिली आहे. त्याअनुषंगाने अ.क्र.४ येथीळ शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला 
आहे. मा. मंत्रिमंडळाने दिनांक २९/०२/२०२४ च्या बैठकीत सदर शासन निर्णयात सुधारणा करण्यास 
मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय- 
१. उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ४ येथील दिनांक ०९.०१.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील 
परिच्छेद क्र.३.१ ऐवजी खालीलप्रमाणे वाचावे. 
“राष्ट्रीय अल्पसंख्याक एवं वित्त निगम, नवी दिल्ली (NMDFC) यांच्याकडून कर्ज घेण्यासाठी 
मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळासाठी झासन हमीच्या रक्कमेत 
कायमस्वरुपी रु.३०.०० कोटीवरुन ५००.०० कोटी वाढ करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाहमी-२०२३/अल्पसंख्याक/प्र.क्र.०१/अर्थबळ 


२. उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ४ येथील दिनांक ०९.०१.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील 
परि.क्र.9 ऐवजी खालीलप्रमाणे वाचावे. 
“राष्ट्रीय अल्पसंख्याक एवं वित्त निगम, नवी fest (NMDEC) ने सर्व राज्यांकरीता 
मानकस्वरूपात (Standard Format) हमीकरीता तयार केलेल्या करारनाम्यानुसार करार 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर करारपत्रावर स्वाक्षरी करण्याकरीता 
अल्पसंख्याक विकास विभागातील संबंधित सह सचिव/ उप सचिव व वित्त विभागातील उप 
सचिव (अर्थबळ) यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे”. 
३. दिनांक ०९.०१.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील इतर सर्व तरतूदी लागू राहतील. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०४०५१६२३३०४३०५ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार नावाने, 


Digitally signed by SANTOSH UMESHRAO 
GAIKWAD 
Date: 2024.04.05 16:36:13 +05'30' 


(संतोष गायकवाड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

२) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

३) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
) मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

६) मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
) 


सर्व सन्माननिय सदस्य विधानपरिषद / विधानसभा महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्य, 

८) मा. मुख्य मंत्र्याचे प्रधान सचिव, 

९) मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव, 

१०) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह ) यांचे प्रधान सचिव, 

११) सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१२) महालेखापाल, FERTS- 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

१३) महाळेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपुर. 

१४) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानभवन सचिवालय, मुंबई, (५प्रती) 

१५) भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. RAT क्र.१. योगक्षेमसमोर, वसंतराव 
भागवत चौक, नरिमन पॉईन्ट, मुंबई-४०००२०, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


SRA निर्णय क्रमांकः शाहमी-२०२३/अल्पसंख्याक/प्र.क्र.०१/अर्थबळ 


१६) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी ३१४,राजभवन,एस.व्ही.पटेल रोड, मुंबई- ४०० ००४. 
१७) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, tala मिल पॅलेस, 
वरळी,मुंबई-१३, 
१८) इंडियन नॅशनल काँग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र WEST काँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई- ४०००२५. 
१९) नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरीमन पॉईंट, मुंबई- २१, 
२०) शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०००२८, 
२१) प्रधान सचिव, अल्पसंख्याक विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२२)व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास तथा वित्त निगम, नवी दिल्ली (N.M.D.F.C.) 
) 
) 
) 


२३) व्यवस्थापकीय संचालक, मौळाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ 
२४) वित्त विभाग (साउ / व्यय-१/त्रद्षण व हमी नियंत्रण कक्ष), मंत्रालय, मुंबई. 
२५) निवड नस्ती-अर्थबळ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


